महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती 
आयोगावरील अध्यक्ष तसेच सदस्य 
यांची नेमणूक करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र.: - सीबीसी-२०२२/प्र.क्र.१३३(भाग-२)/मावक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दि. १६ सप्टेंबर, २०२४. 
वाचा :- १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, विशोष सहाय्य विभाग, क्र.रामाआ- 
२००३/प्र.क्र.१७५/मावक-१, दि.१ मार्च, २००५. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.सीबीसी-१०/२०२०/प्र.क्र. 
२० (भाग-३)/मावक, दि.०२.१२.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

सामाजिक न्यायाचे तत्व प्रभावीपणे राबविण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
समाजांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने या समाजाच्या सध्याच्या सामाजिक, शौक्षणिक, आर्थिक व 
राजकीय वगैर सद्यस्थितीचा अभ्यास करण्याच्या अनुषंगाने शासनास उपाययोजना सुचविण्यासाठी 
वाचा -१ येथील नमूद शासन निर्णय, सामाजिक न्याय सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, 
दि.०१.०३.२००५ अन्वये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता १ अध्यक्ष व ४ 
अज्ञासकीय सदस्यांचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे गठन 
करण्यात आले असून त्यांची नियुक्ती, त्यांचे वेतन आणि भत्ते व त्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या निश्चित 
करण्यात आलेल्या आहेत. उक्त आयोग व शासन यांच्यात कामकाजाबाबत समन्वय साधण्यासाठी 
प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग व पोलिस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची पदसिध्द सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 


वाचा-२ येथील नमूद शासन निर्णय, दि.०२.१२.२०२२ अन्वये महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित 
जाती जमाती आयोगावरील अध्यक्ष व २ सदस्य यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आळेली आहेत. सबब, 
सद्य:स्थितीत आयोगावरील अध्यक्ष व सदस्य पदे रिक्‍त आहेत. सबब, आता महाराष्ट्र राज्य 
अनुसूचित जाती जमाती आयोगावर अध्यक्ष व ३ सदस्य यांच्या नेमणूकीचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित जाती जमाती आयोगावर अध्यक्ष व ३ सदस्य पदांवर 
खालीलप्रमाणे नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र नाव व पदनाम महाराष्ट्र राज्य 
अनुसुचित जाती 
जमाती आयोगावरील 
नेमणूकीचे पद 
| 9 | श्री.आनंदराव अडसूळ, माजी खासदार अध्यक्ष 
२ | stores Ast, नागपूर उपाध्यक्ष तथा सदस्य 
३ | state लोखंडे, पिंपरी, पुणे सदस्य 
४ | श्रीमती वैदेही वाढाण, पालघर सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-२०२२/प्र.क्र.१३३(भाग-२)/मावक, 

२. शासन निर्णय, दि.१.०३.२००५ मधील परिशिष्ट-अ, अ.क्र.१ (१) ते १(३) अन्वये विहीत 
तरतूदींच्या अधीन राहून उपरोक्‍त नमूद अध्यक्ष व सदस्य यांच्या पदाचा कालावधी पुढीलप्रमाणे 
असेल:- 


अ) श्री.आनंदराव अडसूळ, माजी खासदार यांची दि. १६ सप्टेंबर, २०२४ पासून पुढील दीड 
वर्षे किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या 
कालावधीकरिता महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित जाती जमाती आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक 
करण्यात येत आहे. 


ब) श्री.धर्मपाल मेश्राम, नागपूर यांची दि.१६ सप्टेंबर, २०२४ पासून पुढील तीन वर्षे किंवा 
शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीकरिता 
महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित जाती जमाती आयोगाच्या उपाध्यक्ष तथा सदस्य पदी नेमणूक 
करण्यात येत आहे. 

क) श्री.गोरक्षक लोखंडे, पिंपरी, पुणे व श्रीमती वैदेही वाढाण, पालघर यांची दि. १६ सप्टेंबर, 
२०२४ पासून पुढील तीन वर्षे किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर 
घडेल त्या कालावधीकरिता महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित जाती जमाती आयोगाच्या 
सदस्यपदी नेमणूक करण्यात येत आहे. 


३. उक्त आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्य यांना शासन निर्णय,दि.१ मार्च, २००५ मधील परिशिष्ट- 
अ व परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद केल्यानुसार मानधन व शासनाचे सचिवांना अनुज्ञेय असलेल्या सोयी 
सुविधा तसेच दौऱ्यावर असताना देय असलेले प्रवास भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 


४. उक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य हे शासन निर्णय, दि.१ मार्च, २००५ मधील परिशिष्ट-ब 
अन्वये विहीत केलेल्या तरतूदींच्या अधीन राहून कर्तव्ये पार पाडतील. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१६१७२४१६१२२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VARSHA 
DESHMUKH : 
(वर्षा देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत: 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद. 

६. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
श्री.आनंदराव अडसूळ, माजी खासदार. 


०८ AW A -O 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-२०२२/प्र.क्र.१३३(भाग-२)/मावक, 


९ 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
. सर्व विशोष पोलीस महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य. 

. आयुकत, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

. सर्व पोलीस आयुक्‍्त/ पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य. 

. महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था(बार्टी), पुणे. 

. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, वरळी, मुंबई. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२. लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, ais (पूर्व, मुंबई. 

२५. 
. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. आयुक्त, दिव्यांगकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. संचालक, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य. 

. सर्व विशोष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

. सर्व समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हापरिषद (गट ओ. 

. सह सचिव/ सर्व उप सचिव/सर्व अवर सचिव/ सर्व कक्ष अधिकारी, सामाजिक न्याय व 


श्री.धर्मपाल मेश्राम, नागपूर. 

श्री.गोरक्षक लोखंडे, पिंपरी, पुणे. 

श्रीमती वैदेही वाढाण, पालघर. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसूल), महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. निवडनस्ती, का. मावक. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


